सुरक्षा विषयक अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
दि.०१/०३/२०२१ ते दि. ३१/०८/२०२१ पर्यंत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०१ एप्रिळ, २०२१ 
वाचा:- 


१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ३१ ऑगस्ट,२०२० 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४, दि. ०९ सप्टेंबर,२०२० 
३) झासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५ फेब्रुवारी,२०२१ 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील विविध आस्थापना व व्यक्तींच्या संरक्षण व सुरक्षेसाठी निर्माण केलेल्या एकूण १४८२ 
पदांना संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ येथील दि.०९.सप्टेंबर,.२०२० च्या शासन निर्णय अन्वये दि.०१.०९.२०२० 
ते दि.२८.०२.२०२१ या कालावधीपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आळी होती. तरी आता वित्त विभागाच्या वरील 
संदर्भ क्र.३ खाळील अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


|. पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील विविध पोलीस आयुक्‍्त/पोळीस 
अधिक्षक यांच्या आस्थापनेवरील प्रपत्र “अ”मध्ये नमूद केलेली सुरक्षा विषयक ९९८ अस्थायी पदे 

॥. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रपत्र “ब” मध्ये नमूद केलेली सुरक्षा विषयक 
४११ अस्थायी पदे 

॥ राज्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तालुक्यांच्या ठिकाणी सुरु केलेल्या १८ उपकोषागार 
कार्यालयाच्या संरक्षणासाठी प्रपत्र “क”मधीळल निर्माण केलेली प्रत्येकी ४ पोलीस कर्मचारी या प्रमाणे एकूण 
७२ अस्थायी पदे. 

IV. अपर पोलीस महासंचालक,फोर्स वन,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई हे एक पद. 


२. सदर पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्त नाही व ही पदे ज्या कारणांसाठी, 
अटीचे व aiid अधिन मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. या अटीच्या अधिन राहून 
तसेच पदविषयक सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमतः मान्य करुन घेण्याच्या अटीच्या 
अधीन राहून ही मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. * कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या वरील नमूद शासन निर्णय मध्ये 
नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार आढाव्यास (नव्याने निर्माण केलेल्या पदांसह) उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मान्यता घेऊन सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणे आवश्‍यक आहे. सबब, आवश्यक प्रस्ताव शासनास 
तातडीने सादर होईल, याची दक्षता घ्यावी. तसे न करता मुदतवाढी अभावी सदर अस्थायी पदांच्या 
वेतनाचा प्रश्न उदभवल्यास त्याची सर्वस्ची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, मुंबई व पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई कार्यालयाची राहील याची नोंद घ्यावी”. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ 


४. संबंधित पदांचे वेतन व भत्ते यांचा खर्च ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकळा जातो त्याच 
लेखाशिर्षाखाली टाकून तो मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग झासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. दि.१५ फेब्रुवारी,२०२१ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे, 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०४०५१६४७५८०१२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे Te राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार सार व नावाने. igitally signed by Babasaheb Sadashiv 
. : Babasaheb 1 
7 : CN = Babasaheb Sadashiv 
Sadashiv Khandare khanaare, c = IN, S = Maharashtra, O = 
Government of maharashtra, OU = Home 
Departmen 
eee 2021 on 16:54:09 +05'30" 


(बाबासाहेब स. खंदारे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 

१) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) पोलीस आयुक्त, बृहनुंबई 

३) सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक 

४) अपर पोलीस महासंचालक, फोर्सवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५) सर्व पोळीस आयुक्‍त 
) 
) 
) 
) 


६) ad पोलीस उपमहानिरीक्षक 

७ सर्व सहायक पोलीस महानिरीक्षक 

८) सर्व पोलीस अधीक्षक 

९) जिल्हाधिकारी,ठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग,जळगाव,औरंगाबाद,बीड,उस्मानाबाद, 

SIR ABT, AWN, परभणी,नांदेड 

qo) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

१२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

१३) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 
) 
) 
) 


१४) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-७,वित्तिय सुधारणा ,मंत्रालय,मुंबई 
१५) गृह विभाग, कार्यासन बीयुडी-१, पोल-३, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवडनस्ती विझा/४. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४, दि. ०१ एप्रिळ, 2029 (प्रपत्र-अ) 


अ.क्र. | घटक कार्यालयाचे | पो.नि.” | पो.उ.नि./ | स.पो. | स.पो.शि. | पो.शि./ | स.पो.शि./ | पो.शि.चा. | ood. | म.पोशि. | area | पदसंख्या 
नाव स.पो.नि. | स.पो.म.नि. | हवा. पो.ना. | डॉग हॅडलर प्रशिक्षक 
a पो.आ.ठाणे २ & 3 po & 9 ७ शिक i ia ३१ 
२ पो.आ.पुणे २ & 3 & शि ९ १६ faa 1 7| am ४२ 
३ पो.आ.औरंगाबाद २ & 3 द a po १६ शि po ९ ३१ 
४ पो.आ.नागपूर ian ai a po foes] | २ १ 4 be sy १४ 
षु पो.आ.नाशिक Po az [ee शिक शिका २ २ | > | an | > | 8 
६ पो.आ.अमरावती po २ Ss ae i. = | ४ 4 शि po po १२ 
७ वि.पो.म.नांदेड परिक्षेत्र a षु ३ po 8 8 षु शिक Ld po २१ 
८ पो.अ.ठाणे ग्रा. fa a १८ ७८ i= ae शिक Led Le | oe | ९६ 
९ पो.अ.कोल्हापूर pt 8 3 po 3 शिका p> | | > | | > | 7 a q 
ia पो.अ.परभणी a aa a ae EF = | = p> | Po 1 7| 7 Pt 
fe a! q पो.अ.नागपूर ग्रा. a 2 & 9 शिका a शिक | > | | > | a १४ 
१२ पो.अ.अमरावती ग्रा. a aa नि po 2 po nae शिक po po ८ 
१३ पो.अ.सातारा L a २ ८ . =] a po शि ioe po Ls ० 
१४ पो.अ.सिधुदूर्ग fe ४ २ शिक t=] poe il शिक cz 1 7| | > | ६ 
१५ पो.अ.रायगड ia Lo २ २ & Po po शिक ia a 1१0 | ० 
१६ पो.अ.नागपूर aa 171 १३ ८ Loe] po ae शि ce he on २१ 
[| पो.अ.चंद्रपूर a i = 2 शिक é ol शिक [= Le a 1१0 
१८ पो.अ.अमरावती 171 171 haa po ४१ po शिश | | Le ae 42 


Babasaheb Sadashiv 


Khandare 


Digitally signed by Babasaheb Sadashiv Khandare 
DN: CN = Babasaheb Sadashiv Khandare, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government of maharashtra, 
OU = Home Department 

Date: 2021.04.05 16:54:28 +05'30' 


(बाबासाहेब स. खंदारे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०२२ १/प्र.क्र.८९/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ दि. ०१ एप्रिळ, 2029 (प्रपत्र-अ) 


अ. घटक कार्यालयाचे पो.नि./ | पो.उ.नि. | aor.) स. | पो.शि./ | स.पो.शि./ | पो.शि.चा | ल.ले. | म.पो. श्वान | पदसंख्या 
क्र नाव स.पो. | /स.पो.म. | हवा. | पो. | पो.ना. डॉग ; शि. | प्रशिक्षक 
नि. नि. शि. हॅडलर 

१९ । पो.अ.गोंदिया ia शिका १२ | ४८ शिका शिका | >| | > | [= a ६० 
२० | पो.अ.जालना शिंक an 3 a ति oe aan a [ ==] ian र्‌ 
२१ | पो.अ.ठाणे शिक a 8 १६ [=a ae ia LJ | >| 17 २० 
२२ | पो.आ.नागपूर शहर a 9 १६ ५५ शिका 171 शिका 1 शिवी a ry 
२३ | पो.आ.औरंगाबाद शहर शकी a १८ ca ४७ शिका a > | | >| a &Y 
२४ | पो.आ.नाशिक शहर शि [es १६ ४० शिश शिका p> | t= बिनी शिक ५८ 
२५ | पो.आ.नवी मुंबई शिश षु ३७ । ९३ a a को | an Lf a १३६ 
२६ | राज्यातील दहडावादी विरोधी शि ० १४ १२ शि ७२ च १८ शि शि ति १२६ 

पथके/उप 

पथके(पो.आ.औरंगाबाद, 

नाशिक,नागपूर व पुणे) 
२७ | नवनिर्मित तालुका षि 7 ९ १ २७ ति 7 - शि 7 36 

उपकोषागाराच्या 

सुरक्षेसाठी (पो.अ.सांगली, 

जळगांव,लातूर,नांदेड, 

बीड,उस्मानाबाद, भंडारा) 
२८ | पो.अ.नाशिक ग्रामीण शिवी ४ ३ i शि शिका a [= | ft शिका १६ 

एकूण १९ ७६ 209 | ३६७ २३० २७ ६१ Le Le ९ ९९८ 

Babasaheb DN: cH « Babascheb Sadashiv Khandafe, Gs N, 


S = Maharashira, O = Government of maharashtra, 
OU = Home Department 
Date: 2021.04.05 16:54:46 +05'30" 


Sadashiv Khandare 
(बाबासाहेब स. खंदारे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विजा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४, दि. ०१ एप्रिळ, २०२१ (प्रपत्र-ब) 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
१ पोलीस उप आयुक्‍त १ 
२ सहायक पोलीस आयुक्‍त ३ 
पोलीस निरीक्षक ९ 
४ सहायक पोलीस निरीक्षक ४४ 
षु महिला सहायक पोलीस निरीक्षक १ 
पोलीस उप निरीक्षक २१ 
७ सहायक पोलीस उप निरीक्षक २ 
८ महिला सहायक पोलीस उप निरीक्षक ९ 
९ पोलीस हवालदार सरास्त्र २९ 
१० पोलीस हवालदार ११ 
११ महिला पोलीस नाईक १२ 
१२ पोलीस RTS aa १११ 
१३ पोलीस शिपाई १०८ 
१४ महिला पोलीस शिपाई २० 
१५ पोलीस शिपाई चालक २२ 
१६ बिनतारी यंत्र चालक ८ 
एकुण 1) ४११ | १ 


Digitally signed by Babasaheb Sadashiv Khandare 
DN: CN = Babasaheb Sadashiv Khandare, C = IN, 
B a b a 5 चै h 8 b S= Naherdehtna 0 Goverment ot गाच्या 
न OU = Home Department 
S ad as h IV K h an d ALE. Date: 2021.04.05 16:55:04 +05'30' 
(बाबासाहेब स. खंदारे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-०२२१/प्र.क्र.८९/विजा-४, दि.०१ एप्रिल, 2029 (प्रपत्र-क) 


Sadashiv Khandare 


अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
शिका उप कोषागार,अंबरनाथ ,जिल्हा ठाणे १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
२ उप कोषागार, विक्रमगड,जिल्हा ठाणे १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
३ उप कोषागार,तळा,जिल्हा रायगड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
४ उप कोषागार,दोडामार्ग,जिल्हा सिंधुदूर्ग १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
षु उप GM, sed, free! जळगांव १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
द उप कोषागार,फुलब्री,जिल्हा औरंगाबाद १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
9 उप कोषागार,वडवणी,जिल्हा बिड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
८ उप कोषागार,बारशी,जिल्हा उस्तानाबाद १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
९ उप कोषागार,देवणी, जिल्हा लातूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
बिया ० उप कोषागार, Asay, force नाशिक १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
| = | q उप कोषागार,देवळा,जिल्हा नाशिक १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१२ उप कोषागार,पोभर्णी, जिल्हा चंद्रपूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१३ उप कोषागार,बल्लारपूर,जिल्हा चंद्रपूर १ हवालदार--३ पोळीस शिपाई 
१४ उप कोषागार, मानवत,जिल्हा चंद्रपूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१५ उप कोषागार,सोनपेठ,जिल्हा परभणी १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१६ उप कोषागार,उमरी,जिल्हा नांदेड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१७ उप कोषागार,हिमायतनगर,जिल्हा नांदेड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१८ उप कोषागार,मुदखेड,जिल्हा नांदेड १ हवालदार--३ पोळीस शिपाई 
एकुण ७२ 
Babasaheb Kran 


DN: CN = Babasaheb Sadashiv Khandare, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government of 
maharashtra, OU = Home Department 

Date: 2021.04.05 16:55:23 +05'30' 


(बाबासाहेब स. खंदारे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


